महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती 
संभाजीनगर मौजे कांचनवाडी येथील 
इमारतींच्या बांधकामांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. एनएलयु-२०१९/प्र.क्र.८६/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ मे, २०२३. 


संदर्भ :- (१ शासन निर्णय समक्रमांक दि.२३.०८.२०१९. 
(२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१४.०१.२०२१. 
(३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०८.०७.२०२२. 
(४) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.१०.२०२२, दि.०१.१२.२०२२, दि.२१.०२.२०२३, 
दि.२८.०३.२०२३ व दि.३१.०३.२०२३. 
(4) विभागाचा शासन निर्णय क्र.एनएलयुए-२०२२/प्र.क्र.१५/विशि-२ दि.१६.०१.२०२३. 
(६) कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे दि.२८.०४.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 
(७ वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर करिता मौजे कांचनवाडी 
परिसरातील विविध इमातींच्या बांधकामासाठी रु.१,४९,७२,१८,२२२/- इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास (Recapitulation Sheet) We4 क्र. ३ येथील दि.०८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर बांधकामात मेस इमारतीचा समावेश आहे. 
या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून निधीची आव्यकता असल्याने निधी वितरीत 
करण्याची विद्यापीठाने संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

तसेच विद्यपीठ परिसरात १) प्रशासकीय इमारत २) ग्रंथालय इमारत व ३) लेक्चर हॉल 
बांधकाम करण्याकरीता रु.२२२.६३ कोटी इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ w.y येथील 
दि.१६.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या बांधकामातील ग्रंथालय 
इमारत बांधकामाची निविदा प्रक्रिया सुरु असून, प्रशासकीय इमारतीच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक 
मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरु आहे. वरील बांधकाम तसेच निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि.२७.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये रु.१०.०० कोटी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची विद्यापीठाकडे विनंती केली आहे. संदर्भ क्र.9 यथील वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या 
परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ मधील निधी वितरीत करण्याबाबतच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
सदरहू सुचनेतील अटींच्या अधिन राहून मेस इमारतीच्या बांधकामाकरीता व ग्रंथालय इमारतीची 
निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएलयु-२०१९/प्र.क्र.८६/विशि-२ 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय वौ वरियपीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांना मौजे कांचनवाडी 
परिसरातील मेस इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी व ग्रंथालय इमारतीची निविदा प्रक्रिया 
राबवण्यासाठी रु.१०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी खालील अटींच्या 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

(१) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अधिनियम २०१४ नुसार शासनाकडून मंजूर झालेले अनुदान हे 
विद्यापीठ निधीत जमा करुन अनुदानाचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कार्यकारी परिषदेची 
असेल. तसेच सदर अनुदानातून करण्यात आलेल्या खर्चाचे विनिमय करुन खर्चाच्या लेख्यांचे 
विवरणपत्र महापरिषदेपुढे ठेवून त्यास मान्यता घेण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करावी. 


(२) कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्टीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांना शासनाकडून ज्या 
प्रयोजनार्थ अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे, हे अनुदान त्याच प्रयोजनार्थ खर्च करण्यात आले 
आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी कुलगुरु यांची असेल. यासंदर्भात त्यांनी कार्यकारी परिषदेची मान्यता 
घेऊन त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उच्च शिक्षण संचाळनाळलयामार्फत शासनास सादर करावे. 


(३) वरील सर्व अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई किंवा 
प्रकरणपरत्वे महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांनी सदर कामाकरिता प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांचेकडे 
तपासणीकरिता विधी विद्यापीठाने सादर केली पाहिजेत. 


(४) विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी अनुदान मंजूर केलेले आहे त्याच उद्दिष्टासाठी मंजूर केलेल्या 
अनुदानाचा वापर करावा. 


(4) यासंदर्भात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व अटीचे ततोतंत पालन करावे. तसेच 
शासनाच्या प्रचलित नियम व अटी, aril विचारात घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. सदरहू मंजूर झालेली तरतुद महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांना 
तातडीने सुपूर्द करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची 
राहील. तसेच वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई किंवा 
प्रकरणपरत्वे महाळेखापाल-२, नागपूर यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना 
तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणीकरीता 
विद्यापीठाने सादर केली पाहिजेत. विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी मंजुर केलेल्या अनुदानाचा वापर 
त्याच उद्दिष्टासाठी करावा. तसेच विहीत कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी आणि त्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 


३. सदर खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- 
विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (२१) विधी विद्यापीठाचा विकास 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएलयु-२०१९/प्र.क्र.८६/विशि-२ 

(२२०२ जी ९५९), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ मधील मंजूर 
तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२३, वित्त विभाग, झासन परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०३१६४८२३६८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 


AJ IT MAD H U KARRAO AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a542859e8F 
229d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Maharash 
BAWI S KA R serial INumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD3, 
899261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


Date: 2023.05.03 16:54:15 +05'30' 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (५ प्रती) 

३. कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर. 

४. कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर. 

५. सहसंचालक (उच्च शिक्षण), औरंगाबाद विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर. 

९. कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग,(व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


